नाशिक विभागातील जिल्हा सेवा (गट-क) 
व जिल्हा तांत्रिक सेवा (गट-क) मधील 
कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र विकास सेवा, 
सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब 
(एस-१५) संवर्गात सरळसेवा कोट्यातील 
पदांवर तदर्थ पदोन्नती देण्याबाबत... 
(निवडसूची सन २०२३-२४) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 


BIR Beal क्रमांकः मविसे-११२४/प्र.क्र.२२/आस्था-३ आअ/आदेडा क्र.१ 
बांधकाम भवन, ३ रा मजला, २५ मर्झबान पथ, 


फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई-०१ 


तारीख: २७ सप्टेंबर, २०२४ 


शासन आदेठा : 


नाशिक महसूली विभागातील जिल्हा सेवा (गट-क) व जिल्हा तांत्रिक सेवा (गट-क) 


मधील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र विकास सेवा, सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब (वेतन स्तर 
एस-१५ : ४१८००-१३२३००) या संवर्गात सन २०२३-२४ या निवडसूची वर्षात सामान्य प्रशासन 


विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार, सरळसेवा कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत 
आहे. नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशी तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने नाशिक विभागातील 


पदोन्नत अधिकाऱ्यांना खालील तक्‍्यातील त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक 3 मध्ये दर्ाविल्याप्रमाणे 
सरळसेवा कोट्यातून तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण । तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापनेचे शेरा 
क्र. केलेले पद व ठिकाण पद व ठिकाण 
१ र 2 8 
१ । श्री.सुरेश पुं. ताय सहायक गट विकास अधिकारी, | सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुका- 
सहायक  पद्युधत विकास | पंचायत समिती, राहुरी, जिल्हा | २०२४ च्या अनुषंगाने सहायक गट 
अधिकारी, पंचायत समिती, | अहमदनगर विकास अधिकारी, पंचायत 
इगतपूरी, जिल्हा नाशिक समिती, राहुरी, जिल्हा 
अहमदनगर हे पद सहायक 
निवडणूक निर्णय अधिकारी 
(ARO) म्हणून अधिसूचित 
असलेल्या Rad पदी 
२ | श्री.चिमाजी रा. गोडे सहायक गट विकास अधिकारी, | सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुका- 


सहायक प्रशासन अधिकारी, 


पंचायत समिती, इगतपूरी, | २०२४ च्या अनुषंगाने सहायक गट 


पंचायत समिती, कोपरगाव, 


जिल्हा नाशिक विकास अधिकारी, पंचायत 


QR आदेशा क्रमांकः मविसे-११२४/प्र.क्र.२२/आस्था-३ अ/आदेडा क्र.१ 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण | तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापनेचे शेरा 
क्र. केलेले पद व ठिकाण पद व ठिकाण 
जिल्हा परिषद, अहमदनगर समिती, इगतपूरी, जिल्हा नाशिक 
हे पद सहायक मतदार नोंदणी 
अधिकारी (AERO) म्हणून 
अधिसूचित असलेल्या रिक्‍त पदी 
३ । श्री.भिवसन दे. मोहिते सहायक गट विकास अधिकारी, | सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुका- 
विस्तार अधिकारी (पंचायत), | पंचायत समिती, मालेगाव, | २०२४ च्या अनुषंगाने सहायक गट 
पंचायत समिती तळोदा, जिल्हा | जिल्हा नाशिक विकास अधिकारी, पंचायत 
नंदूरबार समिती, मालेगाव, जिल्हा नाशिक 
हे पद सहायक मतदार नोंदणी 
अधिकारी (AERO) म्हणून 
अधिसूचित असलेल्या रिक्‍त पदी 
०२. मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ 


च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व Rat पदे दि. २५.५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, 


निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या दि.७.५.२०२१ च्या शासन 


निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, दिनांक ७ मे, २०२१ 


च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर सहमती देण्यात येत आहे. 
०३. 
संवर्गात खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सरळसेवा कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. 
अटीव शर्ती :- 

(१ निवडसूची तयार करताना कोणताही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने वगळण्यात आलेला 

नाही अथवा अधिक्रमित झालेला नाही. 


उपरोक्त तक्त्यात नमुद कर्मचाऱ्यांना सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब 


(२) दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत सा.प्र.वि./१६-अ यांनी 


दि.२०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

(३) निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १ ऑगस्ट, २०१९ 
च्या शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केली आहे, या अटीच्या 
अधीन सदर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


BINA आदेशा क्रमांकः मविसे-११२४/प्र.क्र.२२/आस्था-३ अ/आदेडा क्र.१ 


(3) सदर निवडसूचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या, तथापि पदोन्नती नाकारणाऱ्या 


अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२/०९/२०१६ च्या 
शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 

(4) सरळसेवा कोट्यात रिक्‍त झालेल्या पदावर देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती ही ११ महिने 
किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होतील, यापैकी जे आधी घडेल 


तोपर्यंत राहील. दरम्यानच्या काळात आयोग पुरस्कृत उमेदवार उपलब्ध झाल्यास तदर्थ 


पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यास पदावनत करण्यात येईल. सदर तदर्थ पदोन्नती तात्पुरत्या 


स्वरूपाची असल्याने निवडसूचीतीळ तदर्थ पदोन्नत अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा 


कोणताही हक्क मिळणार नाही. 
(६) सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्‍त पदांवर दिलेल्या तदर्थ पदोन्नत्या नियमित पदोन्नती 
कोट्यामध्ये पदांच्या उपलब्धतेनुसार समायोजित करून नियमित निवडसूचीस मान्यता 


घेण्याची दक्षता घ्यावी. 
०४. भविष्यात सदर तदर्थ पदोन्नतीच्या अनुषंगाने न्यायालयीन प्रकरणे किंवा इतर काही 


आक्षेप आल्यास, त्याबाबतची जबाबदारी संबंधित विभागीय आयुक्‍त कार्यालय यांची राहील. 


०५. संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी 


सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब संवर्गातील तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या 


संबंधित अधिकारी यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ 


हजर होण्याबाबत सूचना याव्यात. 


०६. सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब संवर्गातील तदर्थ पदोन्नती दिलेल्या संबंधित 


अधिकारी यांनी, त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजु व्हावे तसेच संबंधित 


अधिकाऱ्यांनी सदर पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर, त्याचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर 
करावा. 


०७. संबंधित अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि 


निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काठून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने), नियम, १९८१ च्या नियम १५ 
अन्वये विहित केलेल्या तरतूदीनुसार, पदग्रहण अवधी समाप्त होण्यापूर्वी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या 


ठिकाणी रूजू झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांचे विरूद्ध शिस्तभंग विषयक कारवाई 
करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. सदर आदेशान्वये दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
रूजू न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरूद्ध संबंधित विभागीय आयुक्‍त यांनी तात्काळ शिस्तभंग विषयक 


कार्यवाही सुरू करावी व अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


QR आदेशा क्रमांकः मविसे-११२४/प्र.क्र.२२/आस्था-३ अ/आदेडा क्र.१ 


०८. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम, ३० (सी) नुसार मुळ 
कार्यालयाने सदर अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्वीकारू नयेत. तसेच संबंधित 
अधिकाऱ्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक : सीडीआर १०८२/२५६७/२८/अकरा, 


दिनांक ३०.८.१९८२ च्या शासन परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. संबंधित पदोन्नत अधिकारी 
यांनी सदर तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापनेची नियुक्‍ती रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने 
सादर केल्यास, सदर परिपत्रकात दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र 
ठरतील, याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


सदर झासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥/890[॥॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२६१७०४२३११२० असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR.URMILA VAIBHAV JOSHI 
D R ‘ U R M | LA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=0a6ce46aedb9acea34c72711d852d8e2e 


V Al B H AV 71e76603f9082ea9709649c6F45dc30, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7 13D6BDDB988B05B1CC072EBFD 
3A58E7E640EA20499573AAE08DC106AC632ADD 
J O S H | ,cn=DR.URMILA VAIBHAV JOSHI 
Date: 2024.09.27 16:16:01 +05'30' 


(डॉ. उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 
विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक. 
जिल्हाधिकारी, सर्व. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे व 
नंदूरबार. 

१०.उप सचिव (का-१२ (सेवा-२)), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.अवर सचिव (आरक्षण-२ (ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.अवर सचिव (आस्था-२), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, जिल्हा सर्व. 


oc “७ AD -0 


o~ 
ae 
. 


on G&G & 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


BNA आदेश क्रमांकः मविसे-११२४/प्र.क्र.२२/आस्था-३ अ/आदेडा क्र.१ 


१४.संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांचे मार्फत). 
१५.निवड नस्ती, कार्यासन आस्था-३ अ, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


